टोमी दट पाओला 
अनुवाद: सुजाता गोडबोले 





जादूगार आजीची भेट 


रह टोमी द पाओला 
झोए, जिना, जॅरेट 


आणि अर्थात राल्फ 


अनुवाद: सुजाता गोडबोले 


यांच्यासाठी 





डिसेंबर महिना सुरू झाल्यापासून कलेब्रिया गावातील 
जादूगार आजीसह सर्वजण आपल्या स्वयंपाकघरात आणि 
जेवणाच्या टेबलाशी काम करण्यात गठून गेले होते 





1 ि.. री ५८ क. [ठका कहा 


सगळ्यात पहिल्यांदा, ६ डिसेबरला होता सेंट निकोलसचा सण 
सेंट निकोलसला मत्रे फार आवडत असत, म्हणन त्यादिवशी 
जेवायला काय करायचे ते ठरवण्याचा मान मलांचा. 


ळ् र 
| "७.78 %& ली द्य कशि 32९” 








क, ्् ह.) 
९ > १६ १४७, कि. र क ०१ “ ०.» नोक. 


पुढचा, सेंट ल्यसीचा सण होता डिसेंबरच्या १3 तारखेला. आपल्या वडिलांना बेकरीत मदत करण्यासाठी बांबोलोनाला 
तिच्या सन्मानासाठी विशेष फळे आणि रिकोटा चीज घातलेला काही दिवस गावात परत जावे लागले, तेव्हा अंथनीला एक 
एक खास गोड पदार्थ बनवला जातो. मस्त कल्पना सुचली. 















00% 
र ॥'चभ. 


“४ 





“आजी, आता तुला मदत करायला बांबोलोना नाही आहे, 


कं तर मी स्वयंपाकघरात तुला मदत करायला येऊ का?” 
करण्यात अँ ल खूप व्यस्त होता. पायीच आला तिर 





“अंथनी, अरे तू मला विचारलेस, यातच सर्व काही आले. पण 
मला आता तरी काही मदत नको आहे, शिवाय तुला इतरही खूप 
कामे आहेतच की!” आजीने उत्तर दिले. 


“हो आजी, तू म्हणतेस ते ही खरे आहे.” अँथनी हसून म्हणाला. 





५/॥_/ (7:३4. 
शै "७१७५ ५7५४: र ; 
शि र. 4. कटर ४.७. ल 
डिसेंबर २४ म्हणजे नाताळच्या आधीचा दिवस. 'सात माशांच्या' या 
सणासाठी गावातल्या प्रत्येक घरात माशांचे वेगवेगळे पदार्थ बनत होते. 
या दिवशी इतर कोणतेच मांसाहारी पदार्थ बनवले जात नसत आणि 
नाताळच्या आदल्या रात्री मध्यरात्रीची प्रार्थना झाल्याशिवाय कोणीच मांस 
खात नसत. 











चर्चमधली मध्यरात्रीची प्रार्थना झाल्यावर गावाततरे सगळे लोक 
दरवर्षीप्रमाणे जादूगार आजीच्या डोंगरावरच्या घरी खास नाताळच्या 


'झंपोनारी' म्हणजे अब्रझी या गावातत्रे मेंढपाळ गाण्याचा 
गतला वे. विशेष कार्यक्रम करण्यासाठी आले होते. 

बाळ येशूचा जन्म साजरा करण्यासाठी गावातले लोक आणि 
मुले चांदण्यात नाच करून आपला आनंद व्यक्‍त करत होते. 


अनेक टेबलांवर भरपूर स्वादिष्ट खाद्यपदार्थ मांडून ठेवले होते. 
य.” क | २९“ | ऱ्<“” २००---७ ५-५” 


क कता क्र ह आकाय 








पहाट होऊ लागल्यावर गावातले लोक आपापल्या 
घरी झोपण्यासाठी जाऊ लागले. कारण अजून 
आठवडाभर तरी इतर सण साजरे करायचे होते. 


3१ डिसेंबरला म्हणजे नव्या वर्षाच्या 
पूर्वसंध्येला सेंट सिल्व्हेस्टरचा सण होता. 





“अँथनी, आज तू मसुराचे सूप आणि तांदळाचे पुडिंग 
खाल्लेच पाहिजे हं, नाहीतर तुझे पुढले वर्ष वाईट जाईल.” 
आजीने अंथनीला समजावले. 





“आजी, आज गावात नव्या वर्षानिमित्त होळी करतील, मी पहायत्रा जाऊ का? 
सगळेजण तिथे जमतील." अंथनीने आजीला विचारत्रे. 

हो, जरूर जा! पण सांभाळून. बरोबर मध्यरात्री चर्चची घंटा वाजवतील, तेव्हा 
एखादया दारात नाही तर कमानीखाली लपून बस. तुला माहित आहे ना, लोक 
आपल्याला नको असलेले सामान त्यावेळी खिडकीतून खाल्ली फेकून देतात. मी 
असं ऐकलं आहे की मागल्या वर्षी अनिताबाईंनी त्यांची जुनी शेगडी खिडकीतून 
खाली फेकत्री, तेव्हा आपत्रे मेयर अगदी थोडक्यात बचावले म्हणे.” 

“मी नीट तक्ष ठेवीन.” अँथनी म्हणाला. 

हो, आणि जाताना लाल्र रंगाचे आतले कपडे घालायला विसरू नकोस. 
नवीन वर्षाच्या स्वागताला सगळ्यांनी लाल रंगाचे आतले कपडे घालायचे 
असतात. तो शुभशकुन मानतात.” 





५ जानेवारीला, एपिफानिच्या पर्वसंध्येला, म्हणजे तीन राजांच्या सणाच्या 
दिवशी सर्वजण परत स्वयंपाकाला लागले, पण यावेळेस हा स्वयंपाक त्यांच्या 
प्राण्यांसाठी होता. 





जादूगार आजीने देखील तिच्या सशासाठी, मोरासाठी, कबुतरासाठी 
आणि खास करून बकरीसाठी चांगतरे जेवण तयार करायला घेतले 
स्वयंपाकघरातून इतका छान वास दरवळत होता की अँथनीच्या 
तोंडाला चांगले पाणी सटले. आजीने त्याला जेवायला आत बोलावले 
तेव्हा तर तो दारावर धडकलाच! 





अशी एक आख्यायिका आहे की या सणाच्या आदल्या रात्री मध्यरात्र 
झाली की सगळे प्राणी एकमेकांशी बोल शकतात. येश बाळाचा तबेल्यात जन्म 
झाल्यावर बैल आणि घोडा यांनी गरम फंकर घालून थंडीच्या वेळी बाळाला 
उबदार ठेवले म्हणन त्यांना हा वर मिळाला आहे 

म्हणन गावातले लरोक आपल्या प्राण्यांसाठी छान खादयपदार्थ बनवतात 
आपतलत्ने मालक आपल्याला वाईट वागवतात किंवा चांगत्रे खायला देत नाहीत 
असे त्यांनी एकमेकांना सांगायला नको! 


| 1 मतर तयाक क | 


(4) | ब्‌ 















पण टेबलावर तर त्याच्यासाठी आजीच्या जादूच्या हंडीतील “ते ना, ते आपल्या प्राण्यांसाठी केलेले खास पदार्थ आहेत. 


साधा पास्ता होता. बाजच्या ओटयावर मात्र चार भांडी ठेवलेली आज त्यांचा सण आहे ना! सशासाठी आहेत ही गाजरे, मोरासाठी 
होती, आणि त्यातन खमग वास येत होता मक्‍याची बिस्किटे, कबतराला हे गोड धान्य, आणि बकरीसाठी 
“ते काय आहे?” अँथनीने विचारले. नवलकोल मध्ये खास हिरवा पाल्ला भरला आहे. तुझा पास्ता खाऊन 


झाला की लगेच बकरीबाईसाठी तिचे खास जेवण घेऊन जा.” 


डी 





अँथनी बकरीच्या शेड बाहेर थांबला 
“मी फक्त चवीपुरता एक लहानसा घास घेऊन बघतो.” 





र मस्त 2 ऱ्थनी चास स्वयंपाक घरातील पसारा आवरताना आजीला गावातल्या सगळ्या 
वा! काय मस्त आहे!” आणि अं आणखी एक एक घास घेऊ लागला. लोकांची आणि आपल्या प्राण्यांसाठी त्यांनी आज दिवसभर किती काम केले 
ऑर्शारशिरशिशिशर शिशिश्ण्शा असणार त्याची आठवण झाली. अंथनी आणि तिच्याप्रमाणेच त्यांनीही अगदी 
साधेच जेवण केले असणार 

जादूच्या मंत्रांचे मोठे पुस्तक काढून जादूगार आजी म्हणाली, “आता मी 
एगळ्यांना एक भेट पाठवते 


१-६ “» ७ ठु द» 
डि > हि 











“अरे बापरे! सगळंच संपत्नं की!” अंथनी त्याच्या हातातल्या 
रिकाम्या भांडयाकडे पाहून म्हणाला 


त्याने लगेच गवत आणि ओटस बकरीच्या शेडबाहेरच्या 
खिडकीखाली ठेवले आणि तो पळून गेला. 


“आज रात्री सगळ्यांना मी एक छान स्वप्न पाठवते. 
छान जेवणाचे स्वप्न!” 











गावातले लोक झोपी गेले तशी सगळ्यांना छान छान पदार्थांची 
स्वप्ने पडली. स्वप्नातल्या कारंज्यातून दूध आणि मध वाहत होता. 
भिंती निरनिराळ्या चीजच्या बनल्या होत्या. पत्लंगाचे खांब सॉसेजचे 
बनल्रे होते तर चादरींएवढा लराझानिया तयार झाला होता! 


ह. टन ह भे 
र र शि । शी शि ” 
४ "वण" & 
न र” , ळक सही र, 
न्ऱञ न श्र वा नद [- र र १... 0 ( 
“0 न _ र १ ३ > की नी लि.” 4 * र र 


१ | | त यु ड़ 
४; ७9 ._, 


९9 प्रय क का 
8७७८१9 ७९७७७५ 
त ह टक 
ळ| |. ”।! 1 च रे प 
१ वा, % क 
७-१ १-. ०*%,..०& ५ | र“ ५ *44. | 
क न री 3 । ( 1” 1 ७ | 





स्य . ० १. ९ क क 


1.1. कअ 0? 


गावातले लोक झोपेत असताना सगळे प्राणी गावातल्या चोकात जमन “कोणास ठाऊक! अँथनीने सगळे मला न दाखवताच खाऊन टाकले.” 
आपल्याला किती छान खाऊ मिळाला त्याची मिटक्या मारत चर्चा करत होते हे काही बरोबर नाही, मग त॒ काय केलंस?” मेयरच्या कत्र्याने विचारले 


मी त्याचं पांघरूण खाऊन टाकलं. आता त्यातला अशी थंडी वाजेल, 
की झोपच येणार नाही,” बकरीने उत्तर दिले. 





मठातली मांजरे म्हणाली, “आज आम्हाला किती चविष्ट तळलेले 
मासे मिळाले! बकरी ताई, तुला जादूगार आजीने काय दिले?” 








आणि अंथनीला खरेच झोप आल्री नाही. आणि झोप आली 
नाही म्हणून त्याला स्वप्नात छान छान गोष्टी खायला पण 
मिळाल्या नाहीत. 


त्याला थंडी तर वाजतच होती, आणि भूक पण लागली. 





एकटा अँथनी सोडून गावातल्या सगळ्यांची पोटे जादूगार आजीने 
पाठवलेल्या स्वप्नातल्या मेजवानीने भरलेली होती. 


तीन राजांचा म्हणजे एपिफानीचा उत्सव साजरा करायला 
गावातले लोक परत एकदा जादूगार आजीच्या घरी जमले. 





प्रथम सर्वानी केकचा एकेक तुकडा घेतला. ज्याच्या केकमध्ये 
मोठा बेदाणा येईल, तो त्या दिवशीचा राजा किवा राणी. 





“अरे हे पहा! अंथनी आज राजा आहे!” लोक आनंदाने ओरडले. 


त्यांनी अंथनीला खांद्यावर उचलून टेबलाभोवती प्रदक्षिणा 
घातली आणि त्यात्रा एका खास खुर्चीवर र बसवले. 






“अँथनी तू आज राजा आहेस, आणि तीन राजांनी येशू बाळासाठी 
भेटी आणल्या होत्या, म्हणून तुला आज काय भेट हवी ते सांग.” आजी 
म्हणाली. 

“नवीन पांघरूण आणि... तू ल रात्री बकरीताईसाठी जो खास 
पदार्थ बनवला होतास ना तो!” अंथनीने आपत्ती इच्छा सांगितली. 


“देते की!” आजी म्हणाली. 








“हो आजी. खूप खूप धन्यवाद!” 


आजीने केत्रेला खास पदार्थ अँथनीने बकरीताई समोर ठेवला. “माझं चकलं! 
पण आता माझ्यावर रागाव नकोस गं!” अंथनी बकरीताईला प्रेमाने म्हणाला 


>>...“ 


२ फ्री (९ "०१ | ी 
रि 


॥॥ 


ी.* 


आणि सणासुदीचे दिवस असे संपले. आता परत पुढच्या वर्षी... 





